मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष-२२०३, 
तंत्रशिक्षण अंतर्गत विधीमंडळाच्या डिसेंबर, 
२०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक - 
मागणीव्दारे मंजूर झालेला निधी आंहरित व 
वितरीत करणेस मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंशिपू-३३२०/(प्र.क्र.१२१/२०)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-२८ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ: - 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.प्रशामा-२०१५/प्र.क्र.६०/१५/तांशि-३, 
दि.१० जून, २०१६. 
२) शासन ज्ञापन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.तंशिपू-३३१६/प्र.क्र.१३९/१६/तांशि-३, 
दि.३ ऑक्टोबर, २०१६. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४ मे, २०२०. 
५) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/तंशि/२०२०/२०१, दि.२४ नोव्हेंबर, २०२०. 
) 
) 


६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दि.२२ डिसेंबर, २०२०. 
७) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/तंशि/२०२०/०८, दि.८ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे या संस्थेच्या परिसरात नवीन ग्रंथालय इमारत 
बांधकामासाठी तयार करण्यात आलेले नकाशे व अंदाजपत्रकास रु.२१२७.२४ लक्ष इतक्या रकमेस 
शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१५/प्र.क्र.६०/१५/तांशि-३, दि.१० जून, २०१६ अन्वये “या 
बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून कोणताही निधी देण्यात येणार नाही, यासाठी होणारा खर्च 
संस्थेने स्वत:च्या निधीतून करावयाचा आहे.” या अटीवर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तथापि, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये सदर बांधकामासाठी शासनाने रु.५००.०० लक्ष इतके अनुदान 
देण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार नियोजन विभागाकडून या कामासाठी सन २०१६-१७ मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु.५००.०० लक्ष इतका अतिरिक्त नियतव्यय विधिमंडळाच्या 
जुले-२०१६ च्या अधिवेशनात पूरक मागणीव्दारे मंजूर करुन, हा निधी ८० टक्के प्रमाणे रु.४००.०० 
लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन दि.३ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन ज्ञापनान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. 


शासन ज्ञापन:- 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे या संस्थेच्या परिसरात नवीन ग्रंथालय इमारत 
बांधकामासाठी चाळू आर्थिक वर्षात शासनाने रु.५००.०० लक्ष इतके अनुदान देण्याचे निश्चित केले 
आहे. त्यानुसार सदर बांधकामासाठी रु.५००.०० लक्ष इतका अतिरिक्‍त नियतव्यय विधिमंडळाच्या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंशिपू-३३२०/(प्र.क्र.१२१/२०)/तांशि-३ 


डिसेंबर-२०२० च्या अधिवेशनात पूरक मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी 
खालीलप्रमाणे वितरीत व आंहरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. 
क्र. 


मागणी क्र.डब्ल्यू-३ 


वितरीत करावयाचा 
निधी 


सन २०२०-२१ मध्ये 
अर्थसंकल्पित निधी 


i 


मुख्य लेखाशिर्ष  २२०३- 


-अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०३ ०१९४) 


तंत्रशिक्षण-१०४, 
अशासकीय तंत्र महाविद्यालये व संस्था यांना 
सहाय्य- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- (०२) (०३) 
(कार्यक्रम)-३१ 


रु.५,००,००,०००/- रु.५,००,००,०००/- 


एकूण 


रु.५,००,००,०००/- | रु.५,००,००,०००/- 


३. 


हा निधी खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


सदर बांधकामासाठी लागणारा उर्वरित निधी संस्थेने त्यांच्या उत्पन्नाच्या BAA भागवावा. 


उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संस्थेने तंत्रशिक्षण 


संचालनालयास सादर करावे. 


या बांधकामाचा प्रगती अहवाल वेळोवेळी तंत्रशिक्षण संचालनालयास सादर करावा. 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या 


बाबींचा तपशील पुढीलप्रमाणे:- 


अक्र. 


तपासणी बाबतचा तपशील 


अभिप्राय 


हि 


विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.१६ एप्रिल, 
२०२० व वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२०/प्र. क्र. 
१५२/अर्थ-३, दि.२२ डिसेंबर, २०२० अन्वये. 


मंजूर निधी 


सन २०२०-२१ मध्ये मार्च-२०२० मध्ये रु.३००.०० 
लक्ष निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे. 


डिसेंबर-२०२० मध्ये रु.३०००.०० लक्ष इतका 
अतिरिक्त निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे. 


एकूण अर्थसंकल्पित निधी (रु.३००.०० + ३०००. 
०० लक्ष) = रु.३३००.०० लक्ष 


मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या 
अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च 
झाला आहे. 


सन २०२०-२१ मध्ये कोणताही निधी वितरीत 
केलेला नाही. 


ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत 
करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षित देयक प्रलंबित आहे. 


या लेखाशिर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना 
त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली 
आहे. 


संबंधित नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंशिपू-३३२०/(प्र.क्र.१२१/२०)/तांशि-३ 


द वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना | संबंधित नाही. 
यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे. 

9 बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय | शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१५/प्र.क्र.६०/१५/ 
मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता | तांशि-३, दि.१० जून, २०१६ अन्वये मान्यता आहे. 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा. 
८ अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी | संबंधित नाही. 
प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत. 

९ । खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, | संबंधित नाही. 
उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र.भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, दि.१ 
डिसेंबर, २०१६ च्या शासन आदेझानुसार 
करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा. 

शि साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादारांच्या | संबंधित नाही. 
नांवे ECS व्दारे आहरित करावी. 


५. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


६. हे शासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३/१४७१, दि.१३ जानेवारी, 
२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७३/२०२१/व्यय-५, दि.१९ जानेवारी, २०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२१०१२८११४९५९४००८ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI ॥॥॥_|॥९) * 
SAMANT 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे. 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंशिपू-३३२०/(प्र.क्र.१२१/२०)/तांशि-३ 


४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, व्यय-५, अर्थ-८, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन साशि-१/तांशि-२, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


